a 


गृह विभाग, 


Se ogy 


शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- १७०७ / प्र.क्र. ४29 / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक २१ जानेवारी, २००८. 


संदर्भ : पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, 
DGP / PA / CB / 2007 / 578 , दिनाक १७.१२.२००७. 


शासन आदेश श:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) खालील 
तरतुदींच्या अनुषंगाने बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, भारतीय पोलीस 
सेवेतील वरीष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार, बदलीने / 


पदोन्नतीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत :- 
अ.क्र, | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याचे पद व ठिकाण 'बदलीचे / पदोन्नतीने 
| श्री. पी. के. जैन,  । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
भाषोसे. नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. । विशेष सुरक्षा प्रशिक्षणविधालय, 
वडाची वाडी, पुणे, 
(श्रेणीवाढ केलेल्या पदावर) 
(रिक्त पदी) 
| २ | st. हेमंत करकरे, । सह पोलीस आयुक्‍त विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
| भापोसे. (प्रशासन), मुंबई, /सह पोलीस आयुक्त, 
| दहशतवाद विरोधी पथक, 
मुंबई. (रिक्‍त पदी) 
3 श्री. उद्धव कांबळे, | पोलीस आयुक्‍त, कारागृह महानिरीक्षक, 
भापोसे. औरंगाबाद शहर. महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
(रिक्‍त पदी) 


भापोसे. 


४ | श्री. प्रभात रंजन, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष्‌,पोलीस महानिरीक्षक, 


राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
पुणे. 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
अमरावती परिक्षेत्र, 
अमरावती. 


| 


D:inew pol-l\TRANSFE&POSTING\LatterSpl. [G-G.T.2007 


औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद. 
[श्री. बी. डी. मोरे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या जागी ] 
विशेष पालीस महानिरीक्षक, 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, पुणे. 
(रिक्त पदी ) 


| अक्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याचे पद व ठिकाण | बदलीचे / पदोन्नतीने 


| नियुक्‍तीचे ठिकाण 
| ६ श्री. बी. डी. मोरे, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), 
| | arate. औरंगाबाद परिक्षेत्र, मुंबई. [sitar करकरे यांच्या 
। । औरंगाबाद. बदलीने रिक्त होणा-या जागी] 
, ७ | श्री. एस. पी. गुप्ता, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
! | भापोसे. नांदेड परिक्षेत्र, aide, । नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
| (श्री.पी.के.जैन यांच्या बदलीने 
| रिक्‍त होणाऱ्या जागी) 

¢ | st. जी. डी. पोळ, | अपर पोलीस आयुक्‍त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक / 
| भापोसे. सशस्त्र पोलीस, मुंबई. सह पोलीस आयुक्त, 
| | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 
| । (रिक्‍त पदी) (पदोन्नतीने) 

९ श्री.एस.के.जयस्वाल, | अपर पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
। | भापोसे. दहशतचाद विरोधी पथक, | अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 
| | मुंबई. [श्री.व्ही.डी.मिश्रा यांच्या 
| | बदलीने fer होणा-या जागी] 

(rated) 


अपर पोलीस आयुक्त(गुन्हे), | पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद 


| भापोसे. मुंबई. शहर. [श्री.उद्धव कांबळे यांच्या 
| | बदलीने रिक्‍त होणा-या जागी ] 
क त (पदोन्नतीने) 

Cae श्री. एस. पी. यादव, | कारागृह उप महानिरीक्षक, । विशेष पोलीस महामिरीक्षक, 


| भापोसे. मुंबई. नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड. 
| | [श्री. एस. पी. गुप्ता यांच्या 
बदलीने होणाऱ्या. रिक्‍त जागी] 


| ceo 
: १२ श्री. एस. एस. बर्वे, | पोलीस उपमहानिरीक्षक विशेष पोलीस महानिरीक्षक 


| sata, (आस्थापना), (आस्थांपना), 

| महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

| (श्रेणीवाढ केलेल्या पदावर) 

® उपरोक्‍त अनुक्रमांक ८ ते १२ येथील पोलीस उपमहानिरीक्षक /अपर पोलीस 


आयुक्‍त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना, विशेष पोलीस महानिरीक्षक / we पोलीस आयुक्‍त दर्जाच्या 


DAnew pol-I\TRANSFE&POSTINGLetterSpl. 1OG. 7.2007 


पदावर देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या, water न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या Special Leave 


Petition (Civil) No. 12364 / 2006 च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन असतील. 


। 
2. पदोन्नती देण्यात आलेल्या poe 'पदोन्नत पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर; 
पदोन्नत पदावरील येतन निश्‍चितीबाबतचा विकल्प, एक महिन्याच्या आत लेखा अधिकारी, भापोसे 


कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावा. 


४. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक 


ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 
| , 


| 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


{ 
| (सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


ad) i 


Me . 


प्रति, | 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, i राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे बरिष्ठ स्वीय सहाय्यक !! 

लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (पोल-१) 


D:\new pols I\TRANSFE&POSTING\LatterSpl. 1G-G.7.2007 


